राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा 
अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना 
करण्यासाठी वद्तोद्योग क्षेत्रातील तज्ञ 
व्यक्तींची समिती बरखास्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : १ वस्त्रोद्योग आयुक्‍ताळयाचे पत्र क्र. कार्या ४ /यंत्रमाग/ अडीअडचणी तज्ञ 
समिती/६४६४/२०२१ दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०२१ 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -२०२१/ प्र.क्र.१०/ 
टेक्स-२ दिनांक ०२ फेब्रुवारी, 2022 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -२०२१/ प्र.क्र.१०/ 
टेक्स-२ दिनांक ११ मार्च, २०२२ 

मुख्य सचिव कार्यालयाचे पत्र क्र. 6-५३१३८०७ दिनांक १८ जुलै २०२२. 


x 


AN 
~~ 


oS 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना 
शोधण्यासाठी वदस््रोद्योग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची समिती दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये ३ नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. सदर समितीस ३० 
दिवसाच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावयाचा असताना ४ महिन्याचा कालावधी उलटला 
असताना समितीने त्यांचा अहवाळ शासनास सादर केलेला नाही. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
निर्देशानुसार प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे सर्व उपक्रम/महामंडळे/मंडळे/समित्या/ 
प्राधिकरणे यावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे 
रितसर प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर निर्णयार्थ सादर करण्यात यावेत असे निर्देश 
मा.मुख्य सचिव महोदयांनी वाचा क्र. ४ अन्वये fed होते. त्यास अनुसरुन राज्यातील 
यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी वस््रोद्योग 
क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींची समिती बरखास्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना 
शोधण्यासाठी दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक ११ मार्च २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आलेली Talat क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींची समिती या शासन निर्णयान्वये बरखास्त 
करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१२१६५०५९७८०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAURI RAHUL 
MHASKE 


(गौरी रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (वस्रोद्योग), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.राज्यमंत्री (Tare) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५ AGT (TAM) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 
६) डॉ. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर, सिटी सर्वे नं.१५/१७, प्लॉट नं १५, दुर्गावाडी, नवीन 
बस स्टॅंड जवळ, मालेगाव 
७ डॉ नुरुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी, सिराज मेमोरीअल हॉस्पीटल व डायग्नोस्टीक सेंटर, 
मिलन पेट्रोलपंप समोर, वंजार पट्टी नाका, भिवंडी- ४२१३०२, जि. ठाणे 
८) श्री. रशीद ताहीर मोमीन, भिवंडी, जि. ठाणे 
९) श्री. सादिकुज्जमा, प्लॉट नं.१-अ, हाजी नगर बाबा ताज विला, बी बी कॉलनी, कळमना 
रोड, कामठी, जि. नागपूर. 
१०) श्री राहुल UHRA खंजीरे ,८/१४४२ इंदू, मथुरा नगर, इचलकरंजी ४१६११५ 
११ श्री विनय सिताराम महाजन, १०/१४२ भवानी सदन, राधाकृष्ण कॉलनी, 
इचलकरंजी ४१६११५ 
१२) श्री गोर्वधन TSAR कमटम, B8/A/48 न्यु पच्चा पेठ, कमटम नगर, सोलापूर ४१३००६ 
१३) प्रादेशिक उपआयुक्त TAM, मुंबई/ नागपूर/औरंगाबाद/सोलापूर 
qx)  निवडनस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


